सन २०२०-२१ मध्ये कृषी उन्नती योजना- 
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 
(MIDH) अंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान 
राज्यात राबविण्यास रुपये १०८७९.११ लाख 
रकमेच्या कार्यक्रमास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पश्नुसंवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-ओ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ :- 

१) या विभागाचा झासन निर्णय क्र. राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-अ, दि. २१ जुले, २०२० 

२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य फळोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे जा.क्र. 
मराफऔपम/सनि/वाकृआ/प्रशा.मान्यता/२३५६०/२०२०, दि. २४.०९.२०२० चे पत्र. 

३) व्यवस्थापकीय संचालक तथा आयुक्त (कृषि) यांचे पत्र क्र.मराफऔवमं/संनि/वाकृआ/ 
प्रशा.मान्यता/२४८६८/२०२०, दिनांक ८.१०.२०२० 

8) कृषिव पदुम विभाग, कार्यासन Vt यांचे पत्र क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र. ५८/२अओे, दि. १२.१०.२०२० 

५) केंद्र शासनाच्या कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाची इंग्रजी F.No. 18-24/2017- 
MIDH (E), Dated: 13.10.2020 ची तीन पत्रे. 

६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मराफऔवमं/संनि/ वाकृआ/प्रशा.मान्यता/२६९२६/२०२०, दिनांक २६.१०.२०२० 


प्रस्तावना :- 


सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात, कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत 
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान राबविण्यासाठी सन २०१९-२० चा स्पील ओव्हर कार्यक्रम रुपये ८४८१.९६ 
लाख तसेच सन २०२०-२१ मधील केंद्र/राज्य हिळ्याच्या अर्थसंकल्पित केलेल्या रुपये १११७६.१४ लाख 
अशा एकूण रुपये १९६५८.१० लाख रक्कमेच्या ३३ % च्या मर्यादेत एकूण रुपये ६४८७.१७३ लाख 
(रुपये चौसष्ट कोटी सत्याऐशी लाख सतरा हजार तीनशे फक्त) एवढ्या निधीच्या कार्यक्रमास संदर्भ क्र. १ 
येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 


वित्त विभागाने केंद्र सहाय्यित योजनांकरिता मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी (केंद्र हिस्सा + 
राज्य हिस्सा) व चालू आर्थिक वर्षामध्ये पहिल्या हप्त्यात प्राप्त निधी (केंद्र हिस्सा + राज्य हिस्सा) Farr 
एकूण उपलब्ध असलेल्या निधीच्या मर्यादेत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे निदेश दिले आहेत. 
त्यानुसार केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ५ येथील पत्रान्वये मंजूर केलेला रुपये ३३५०.०० लाख एवढा निधी व 
राज्य हिस्सा रु. २२३३.३३ लाख असा एकूण रु. ५५८३.३३ लाख व दिनांक ०१.०४.२०२० रोजी शिल्लक 
असलेली रुपये ५२९५.७८ लाख अशा एकूण रुपये १०८७९.११ लाख एवढया निधीच्या कार्यक्रमास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढील प्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-ओ 


शासन निर्णय:- 


१) सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात, कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत 
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने दिनांक १३.०८.२०२० च्या पत्रान्वये 
पहिल्या हप्त्यात मंजूर केलेला रुपये ३३५०.०० लाख एवढा निधी व राज्य हिस्सा रु. २२३३.३३ 
लाख असा एकूण रुपये ५५८३.३३ लाख व दिनांक ०१.०४.२०२० रोजी शिल्लक असलेली 
रुपये ५२९५.७८ लाख अशा एकूण रुपये १०८७९.११ GR (रुपये VHat आठ कोटी एकोणऐंशी 
OR अकरा हजार ad) एवढया निधीच्या कार्यक्रमास खालीलप्रमाणे सुधारित प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 

(रु. लाखात) 
स्रोत दि. २१.०७.२०२० च्या शासन | या आदेशाद्वारे | एकूण प्रशासकोय 

निर्णयान्वये देण्यात आलेली । देण्यात येणारी मान्यता 

प्रशासकीय मान्यता ३३% प्रशासकीय 
च्या मर्यादेत मान्यता 

सर्वसाधारण = | He 3363.88 2938.88 4449.93 

राज्य 2244.83 १४२२.९९ ३६७८.६२ 

एकूण ५६३९.०७ ३५५७.४८ २१९६.५५ 

अनु. जाती केंद्र ४४१.२२ २६३.५१ ७०४.७३ 

राज्य २९४.१४ १७५.६७ ४६९.८१ 

एकूण ७३५.३६ ४३९.१८ ११७४.५४ 

अनु. जमाती । केद्र ६७.६४ २३७.१७ ३०४.८१ 

राज्य ४५.१० १५८.११ २०३.२१ 

एकूण ११२.७४ ३९५.२८ ५०८.०२ 

एकूण केद्र ३८९२.३० २६३५.१७ ६५२७.४७ 

राज्य २५९४.८७ १७५६.(9७ ४३५१.६४ 

एकूण ६४८७.१७ ४३९१.९४ १०८७९.११ 


2) वित्त विभागाने केंद्र सहाय्यित योजनांकरिता मागील आर्थिक वर्षांचा अखर्चित निधी (केंद्र हिस्सा + 
राज्य हिस्सा) व चाळू आर्थिक वर्षामध्ये पहिल्या हप्त्यात प्राप्त निधी (केंद्र हिस्सा + राज्य हिस्सा) 
मिळूण एकूण उपलब्ध असलेल्या निधीच्या मर्यादेत कृति आराखड्यातील मंजूर घटकानुसार 
एकात्मिक फलोत्पादन अभियानाची अंमलबजावणी करावी. यामध्ये मागील दायित्व प्राधान्याने पूर्ण 


= 


करावे. 


कृषि उन्नती योजना - एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन 


अभियान राबविणेसाठी महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे हे 


अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून कार्यान्वित राहील. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार व 


वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


राज्य शासन सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी व्यवस्थापकीय संचालक तथा आयुक्‍त (कृषी), 
महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांना BOS प्रणालीद्वारे निधी 


वितरित करेल. सदर निधीचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना PFMS प्रणालीद्वारे वितरण 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-ओ 


करावे व त्यांनी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर PFMS प्रणालीद्वारे अनुदान जमा 
करावे. 

या अभियानाकरिता वितरित करण्यात येणारा निधी कोषागारातून आंहरित करण्याकरिता 
लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांना आंहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून आणि व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि 
औषधी वनस्पती मंडळ, तथा आयुक्‍त (कृषी), पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

सदर योजनेंतर्गत वेळोवेळी उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र आयुक्‍त (कृषि) यांनी शासनास सादर करावे. 

७ या योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात येणारा निधी जिल्हा स्तरावरुन खर्च करण्यात यावा. 


~~ 


4 


mM 
~n 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥/०७9॥॥॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०२७१२२५५९४३०१ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ashok Maroti : 
Atram 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र हासन 


) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे प्रधान सचिव 
) मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे सचिव 
) मा. मंत्री (फलोत्पादन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, 
४) मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, 
) 
) 
) 


सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग/आदिवासी विकास विभाग/सामाजिक 

न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई ३२, 

८) सचिव (कृषी), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

९) आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ,साखर 

संकुल, शिवाजी नगर,पुणे, 

११) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ, पुणे, 

१२) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपुर, 

१३) संचालक (फलोत्पादन), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
) 
) 
) 


१४) राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, 
१५)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१६)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-ओ 


१७) राज्यातील सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, 

१८)विविध राष्ट्रीय मंडळावरील महाराष्ट्राचे सदस्य म्हणून कार्यरत असलेल्या जिल्ह्यातील व्यक्‍ती, 
१९) राज्यातील फळे/फुले उत्पादक संघाचे प्रतिनिधी, 
) 
) 


20) hal अधिकारी, कार्यासन Wt, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
२१)निवडनस्ती, कार्यासन ९- अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


